सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरिता 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना व 
रुग्णालयांना आवश्‍यक असणा-या औषधे, 
सर्जिकल्स साहित्य व तद्‌नुषंगिक बाबींची 
खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः वैशिवि २०२३/प्र.क्र.२०५/प्रशासन-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई 
तारीख: १५ फेब्रुवारी २०२४ 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांकः वैशिवि- 
२०२३/प्र.क्र.२०५/प्रशासन-२, दिनांक ०५.०९.२०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक ०५.०९.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णया सोबतचे विवरणपत्र अ 
च्या अ.क्र. २३ मधील 


अ.क्र. संस्थेचे नाव व लेखाशिर्ष एकूण रक्कम (रुपये हजारात) 


२३. । शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, २१६९ 
नंदुरबार (२२१० ।५५६१) 


या ऐवजी 
अ.क्र संस्थेचे नाव व लेखाशिर्ष एकूण रक्कम (रुपये हजारात) 
23. । शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, २१६९ 
नंदुरबार (२२१० H442) 
असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/95॥॥.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१५१४२८१५२११३ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः वैशिवि २०२३/प्र.क्र.२०५/प्रशासन-२, दि.१५ फेब्रुवारी २०२४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by MAHADEO GIRDHARI 
MAHADEO. 2: 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c62 
5¢3417378f97d493a8a277faa29f65459, 
stalCode=400032, st=Mah. ht 
i ber=C1 DO8CFDEE92DA209D709F545 


ialN 
6D9EDE95236B8A8E7E2A2801 B8FED03DCF793 
D3, MAHADEO GIRDHARI 1060400 
Date: 2024.02.15 04:33:14 -08'00' 


(महादेव जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


., मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 


मुंबई 


. प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 


मुंबई 


३. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 


९ 


. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

. अधिष्ठाता, संबंधित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय. 

. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 2, नागपूर/मुंबई 
. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 


वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 


१०. कक्ष अधिकारी (अलेप), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


